महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या विद्यमान सदस्यांना 


वाहन चालकाच्या सुविधेसाठी मानधन देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : सुविधा-२०१९/प्र.क्र. ५८/दोन, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ जानेवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र विधान मंडळ सदस्यांचे वेतन व भत्ते अधिनियम, १९५६ यामध्ये आणखी सुधारणा 


करण्यासाठीचे “ सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक-२९ ” हे विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी दिनांक 
१२ मार्च, २०२० रोजी संमत केळे आहे आणि त्यानुसार सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ मा. 
राज्यपाल महोदयांच्या संमतीनंतर दिनांक १८ मार्च, २०२० रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला 
आहे. अधिनियमात केलेल्या सुधारणेनुसार महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या विद्यमान सदस्यांना वाहन चालकाच्या 
सुविधेसाठी शासन वेळोवेळी आदेशाद्वारे निश्चित करेल एवढे मानधन देण्यात येईल. 

२. यापार्श्वभूमीवर विधानमंडळाच्या विद्यमान सदस्यांना त्यांच्या पदाची कार्ये अधिक परिणामकारकपणे पार 
पाडता यावीत यासाठी सुरुवातीस रु. १५०००/- प्रतिमाह एवढे मानधन अनुज्ञेय करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
वरील प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेऊन शासनाने असा निर्णय घेतला आहे की, 


विधानमंडळाच्या विद्यमान सदस्यांना त्यांच्या पदाची कार्ये अधिक परिणामकारकपणे पार पाडता यावीत म्हणून 
वाहन चालक सुविधेसाठी सुरुवातीस रु. १५०००/- प्रतिमाह एवढे मानधन दिनांक ०१ जानेवारी, २०२१ पासून 
अनुज्ञेय करण्यात यावे. 

२. या प्रयोजनासाठी विधानमंडळ सदस्यास वैध वाहनचालन अनुज्ञप्ती (लायसन) धारण करणा-या आणि 
जिचे वय वर्षे साठ पूर्ण झालेले नाही, अशा कोणत्याही व्यक्‍तीची, वाहनचालक म्हणून नियुक्‍ती करता येईल. 
अशा प्रकारे नियुक्‍त केलेल्या वाहनचालकास वर नमूद केल्यानुसार वेतन दरमहा मिळेल. 

३. सदर सुविधेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयामार्फत करण्यात येईल आणि सदर 
सुविधेवर होणारा खर्च हा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात 
येईल. 

४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १८३/२०२०/व्यय-४, दिनांक ०३ 


ऑगस्ट, २०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुविधा-२०१९/प्र.क्र. ५८/दोन 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन दिलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०११३१२१९४०५०१५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने ia ey toe 
S वे rfa re Ra mM e S h हन van 5 2e560d0b76dfea3392e2676 1 deeb6b2efcSflbea4 


Affairs Department, postalCode=400032, 
2cOdffdc1d69d3 1 6ae65: 


ialNumber=0c7001609c3ef1f1a1774b5223846fb28e7bf4 
a h a la m 76529c879e1fd04746bfa60fd7, cn=Sarfare Ri 
al 


Sakharai 
Date: 2021.01.13 12:23:39 +05'30" 


(र. स. UH) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल - 9 (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई. 

) महालेखापाल -२ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , नागपूर. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
६) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग (व्यय -४), मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
) सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
११) सहसचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१२) मा. मंत्री, संसदीय कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१३) मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद / महाराष्ट्र विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
१४) मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), संसदीय कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण, संसदीय कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
१६) सर्व मा. विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद व महाराष्ट्र विधानसभा, 

(महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयामार्फत) 

१७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


